सावित्रीदेवी फुले महिला छात्रालय, मुंबई या 
वसतिगृहाकरीता शासकीय वसाहत, वांद्रे येथील 
उपलब्ध होणाऱ्या नविन इमारतीमधील सदनिकांमध्ये 
विद्यार्थीनीसाठी प्राथमिक गरजेच्या वस्तुंचा/बाबींचा 
पुरवठा व आवश्‍यक कामे करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.३७/ ART -३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ :- 

१) शासन ज्ञापन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.९६/ मशि -३, दि.१४/०७/२०२३. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (मु/का -२/ 
३८५०/३८५०/२०२, दिनांक १८/०८/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


सावित्रीदेवी फुले महिला छात्रालय, मुंबई या वसतिगृहाची इमारत दुरुस्तीयोग्य नसल्याने 
वसतिगृह इमारत पाडकामाकरीता संदर्भिय १) येथील दिनांक १४/०७/२०२३ रोजीच्या ज्ञापनान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. सबब, सावित्रीदेवी फुले महिला छात्रालय,चर्नी रोड, मुंबई येथील एकूण 
४५० विद्यार्थीनीसाठी वांद्रे शासकीय वसाहतीमधीळ नविन बांधकाम प्रकल्पांतर्गत ब-२ (१६ मजली) ह्या 
विंग मध्ये पुनर्वसन/स्थलांतरण प्रस्तावित आहे. सदर सदनिकांमध्ये विद्यार्थीनीसाठी प्राथमिक गरजेच्या 
वस्तुंचा/बाबींचा पुरवठा व आवश्‍यक कामे करण्यासाठी प्रस्तूत कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी संदर्भिय २) येथील दिनांक १८/०८/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
तांत्रिक सहमती प्रदान केळी आहे. यास अनुसरुन सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सावित्रीदेीवी ps महिला छात्रालय, मुंबई येथीळ एकूण ४५० विद्यार्थीनीच्या 
पुनर्वसन/स्थलांतरणाकरीता वांद्रे शासकीय वसाहतीमधील नविन बांधकाम प्रकल्पांतर्गत ब-२ (१६ मजली) 
ह्या विंग मध्ये उपलब्ध होणा र्‍या नवीन इमारतीमधील सदनिकांमध्ये प्राथमिक गरजेच्या वस्तुंचा/बाबींचा 
पुरवठा व आवश्‍यक कामे करण्यासाठी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे रु.३,५२,६५,१०८/- (रुपये 
तीन कोटी बावन्न लक्ष पासष्ठ हजार एकऱी आठ फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.३७/ मशि -३, 


अ.क्र. | कामांचे नांव अंदाजित किंमत 
1 | Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (3rd Floor.) 
2 | Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (4th Floor.) 
3 | Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (उ) (Sth Floor.) 
4 | Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (6th Floor.) 
5 | Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (7th Floor) 
द्वि Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (8th Floor) 
7 | Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (9th Floor) 
Le Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (10th Floor) 
[i Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) 11th Floor) 
10 | Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (12th Floor) 
11 | Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (13th Floor) 
12 | Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (14th Floor) 
13 | Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (15th Floor) 
14 | Providing Bed, Study Table, Storage & Misc Material for Ladies Hostel at B2 20,31,903 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) (16th Floor) 
15 | Providing & Laying RCC Compound Wall near Ladies Hostel at B2 Wing 21,71,313 
Bandra Govt. Colony Bandra (E) 
16 | Providing Brick Wall Work for Ladies Hostel at B2 Wing Bandra Govt. 4,53,293 
Colony Bandra (E) 
17 | Providing & Fixing M.S.Window Grill for rooms of Ladies Hostel at B2 23,74,735 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) 
18 | Providing & Fixing Porta Cabin & Toilet porta cabin for Security at Ladies 7,16,625 
Hostel at B2 Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) 
19 | Providing & Fixing CCTV Camera & Alarm System at Ladies Hostel at B2 11,02,500 
Wing Bandra Govt. Colony Bandra (E) 
एकूण 3,52,65,108/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.३७/ मशि -३, 


२. अटी :- 


१) स्थापत्य कामाच्या पूर्ततेच्या कालावधीतच ढोबळ स्वरुपात गृहीत धरण्यात आलेल्या अनुषंगिक 
तरतूदींबाबत योग्य नियोजन करुन सविस्तर अंदाजपत्रकानुसारच पुढील कार्यवाही करुन काम 
हाती घ्यावे. 

२) काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिक्षक अभियंता 
व मुख्य अभियंता तसेच उपभोक्ता खात्याचे सक्षम अधिकारी यांच्याकडून साक्षांकित करण्यात यावे. 

३) सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवऱ्यता लागणार नाही, यादृष्टीने विशेष दक्षता 
घेण्यात यावी. 

४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय,क्र.इएनव्ही-२०१२/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७.०७.२०१७ नुसार प्रस्तुत कामाशी संबंधीत मुद्यांची कार्यवाही करावी. 


३. या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८,४२०२ शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 
भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०३ विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, (००)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) 
(४२०२ ००७९), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. हे आदेश area निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि.२०/०९/२०१९ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग-पाच महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील अ.क्र.३, परिच्छेद क्रमांक १३४(३) नुसार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 

ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०८२३१७४०४०५९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by HEMANTKUMAR PANDHARINATH BAVISKAR, 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘HIGHER AND 


TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7 1de9bdf8c28541d92a5cd36d72231 5bab7f006ec5420 
PANDHARINATH कक याणा 
IN 


ber=284A4236AE7795D36DD2ECB5AC6CA70C333A3C 


F1B13F66828D224AE2026B37E9, HEMANTKUMAR 


BAVISKAR यया 
( हे.पं.बाविस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc Aw A OO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.३७/ मशि -३, 


५. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

९. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई. 
१०.अधिक्षिक, सावित्रीदेवी फुले महिला छात्रालय, चर्नी रोड, मुंबई 
११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन-इमा-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१५.अवर सचिव (साशि-१/मशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. निवड नस्ती (मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


